महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), दुसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 


क्रमांक- आरएलपी- ०४२१/प्र.क्र.११०/विशा-१ ब दिनांक- १२ एप्रिल, २०२१. 
परिपत्रक 
रमजान महिना- 2029 मार्गदर्शक सूचना 


महाराष्ट्र राज्यात कोरोना विषाणूचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार होत आहे. त्या दृष्टीकोनातून योग्य त्या 


प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. कोरोना संकटामुळे यावर्षी सर्व धर्मीय सण, उत्सव तसेच 
सर्व कार्यक्रम अतिशय साधेपणाने साजरे करण्यात येत आहेत. यावर्षी दि. १३ किंवा १४/४/२०२१ 
(चंद्रदर्शनावर अवलंबून) ते दि. १३ किंवा १४/५/२०२१ पर्यंत मुस्लिम बांधवांतर्फे पवित्र रमजान महिना साजरा 
केला जाणार आहे. पवित्र रमजान महिन्यात मुस्लिम समाजामध्ये मोठ्या संख्येने मशिदीमध्ये जाऊन 
सार्वजनिकरित्या नमाज अदा करण्याची प्रथा आहे. या कालावधीत मुस्लिम बांधव नमाज, तरावीह व 
इफ्तारसाठी एकत्र येतात. राज्यात YS असळेला कोरोनाचा वाढता प्रार्दुभाव पाहता महाराष्ट्र शासनाच्या 


दिनांक ४ एप्रिल, २०२१ नुसार पारीत केलेल्या आदेशानुसार व त्यातील मुद्दा क्र. १, २ व १३ च्या अधिन राहून 


या वर्षी पवित्र रमजान महिना साजरा करणे आवश्‍यक आहे. त्यास अनुसरून दि. १३ किंवा 98/8/2029 रोजी 
पासून सुरु होणाऱ्या मुस्लीम धर्मियांच्या पवित्र रमजान महिना साजरा करण्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे 


मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत:- 


१. कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी पवित्र रमजान महीन्यात मुस्लीम बांधवांनी नियमित नमाज 
पठण, तरावीह तसेच इफ्तार साठी मशिदीमध्ये अथवा सार्वजनीक ठिकाणी एकत्र न येता सर्व धार्मिक 
कार्यक्रम आपापल्या घरातच साजरे करावेत. नमाज पठणाकरीता मशिदीत तसेच मोकळ्या जागेत 
एकत्र येऊ नये. 

२. सार्वजनिक ठिकाणी एकावेळी ५ पेक्षा जास्त व्यक्‍तींनीं एकत्र न येता सोशल डिस्टन्सींग व स्वच्छतेच्या 
सर्व नियमांचे काटेकोरपणे (मास्क, सॅनिटायझर इत्यादी) पालन करून पवित्र रमजान महिना अत्यंत 
साधेपणाने साजरा करण्यात यावा. 

३. या पवित्र महिन्यात मुस्लीम बांधव ३० दिवस दररोज पहाटेपासून उपवास ठेवतात व संध्याकाळी 
मगरीब नमाज पुर्वी उपवास सोडतात. या सेहरी व इफ्तारच्या वेळी अनेक फळ व इतर अन्नपदार्थ 
विक्रेते गर्दी करण्याची शक्यता आहे. त्या अनुषंगाने स्थानिक प्रशासनाने याबाबत योग्य ती 
उपाययोजना करावी. 

४. पवित्र रमजान महिन्याच्या शेवटच्या Brat दुवा पठण (अलविदा जुम्मा) करण्याची प्रथा आहे. 
त्यासाठी मुस्लीम बांधव मोठया प्रमाणात मशिदीमध्ये येऊन दुवा पठण करतात. परंतू यावेळी कोविड- 
१९ चा वाढता प्रादुर्भाव पाहता कोणीही मशिदीमध्ये दुवा पठणाकरीता एकत्र जमू नये. आपापल्या 
घरातच दुवा पठण करावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आरएलपी- ०४२१/प्र.क्र.११०/विठा-१ ब 


५. शब-ए-कदर ही पवित्र रात्र रमजान महिन्याच्या २६ व्या दिवशी साजरी करण्याची प्रथा आहे. या 
निमित्ताने मुस्लीम बांधव तरावीह नमाज संपल्यानंतर आपल्या विभागातील मशिदीमध्ये रात्रभर 
कुराण पठण व नफील नमाज अदा करतात. परंतू यावर्षी सर्व मुस्लीम बांधवांनी सदर धार्मिक कार्यक्रम 
आपापल्या घरात राहूनच करावेत. 

६. पवित्र रमजान महिन्यात बाजारामध्ये सामान खरेदीकरीता गर्दी करू नये किंवा एकत्र जमू नये. तसेच 
याबाबत स्थानिक प्रशासनाने सामान खरेदीसाठी वेळेचे बंधन घाळून दिले असल्यास त्याचे तंतोतंत 
पालन करण्यात यावे. 

७. धार्मिक स्थळे बंद असल्याने वाझ कार्यक्रमांचे आयोजन शासनाच्या नियमांचे पालन करुन बंद जागेत 
शक्‍यतो ऑनलाईन पध्दतीने आयोजित करण्यात यावेत. 

८. कोवीड-१९ या विषाणूच्या अनुषंगाने राज्यात फौ.दं.प्र.सं.कलम १४४ लागू असल्याने तसेच रात्रीची 
संचारबंदी असल्यामुळे फेरीवाल्यांनी रस्त्यावर स्टॉल लावू नयेत तसेच नागरिकांनी विनाकारण 
रस्त्यावर फिरू नये. 

९. या पवित्र रमजान महीन्यात कोणत्याही प्रकारे मिरवणुका, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतीक अथवा 
राजकीय कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येऊ नये. 

१०.धार्मिक स्थळे बंद असल्याने मुस्लीम समाजातील धर्मगुरु, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय नेते आणि 
स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून पवित्र रमजान महिना साधेपणाने साजरा करण्याच्या अनुषंगाने 
जनजागृती करण्यात यावी. 

११.पवित्र रमजान महिन्यात सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्‍यक आहे. 
तसेच मास्क व सॅनिटायझरचा वापर करण्याबाबत काळजी घेणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. 

१२.कोवीड-१९ या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत व पुनर्वसन, आरोग्य, पर्यावरण, 
वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच संबंधित महापालिका, पोलीस, स्थानिक प्रशासन यांनी विहीत केलेल्या 
नियमांचे अनुपालन करणे बंधनकारक राहील. तसेच या परिपत्रकानंतर व प्रत्यक्ष रमजान सण सुरू 
होण्याच्या व चाळू असतानाच्या मधल्या कालावधीत अजून काही सूचना प्रसिध्द झाल्यास 
त्यांचेदेखील अनुपालन करावे . 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharshtra.gov.in या संकेतस्थळावरही 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२१०४१२२०३७४१५२२९ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


५ . D d Digitally signed by Sanjay Dagadu Khedekar 
: C=IN, ०-6. f Maharashtra, 00 
anjay Vagadu 00000 chet 
2.5.4.20=a53701d2758331055dd3c46d615f8367912b1c64c 
d218e709c1b4de20bdf4f85, cn=Sanjay D: \du Khedek 
Kh ed e ka r १००० etre eee 
उप सचिव, गृह विभाग. 


प्रत माहिती तथा आवऱ्यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आरएलपी- ०४२१/प्र.क्र.११०/विज्ा- १ ब 


४. मा. विरोधीपक्ष नेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

८. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११.सर्व मा. महापौर, महानगर पालिका. 

१२.मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१५.प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

१६.सचिव व महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१७.सर्व आयुक्‍त, महानगर पालिका. 

१८. सर्व पोळीस आयुक्‍त. 

१९.सर्व जिल्हाधिकारी. 

२०.सर्व पोलीस अधीक्षक. 

२१.सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका. 

२२.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


